औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील 
५२ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२२ पासून 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यन्त पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मार्च, २०२२. 


पहा :- १) उ.ऊ.वका.वि.,शा.नि.क्रऔसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.११.०२.२०२१. 
२ उ.ऊ.व का.वि., शा.नि.शुद्धिपत्रक क्रऔसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, 
दि.१५.६.२०२१ व दि.२४.६.२०२१. 
३) उ.ऊ.व का.वि., शासन आदेशा क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५ (भाग-१)/ कामगार-१, 
दि.१४.२.२०२२. 
४) उ.ऊव का.वि., शा.नि.क्र.औसुवआ -०९२१/प्र.क्र.१४६/कामगार-१, 
दि.२३.९-रन्रेपे. 
५) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संऔसुवआ/ आस्थापना/३१७५/२, दि.८.३.२०२२. 
६) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने व वित्त 
विभागाच्या सहमतीने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या 
आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यात, संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन 
निर्णय शुद्धिपत्रक व आदेशांन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयातील, राजपत्रित व अराजपत्रित ५२ अस्थायी पदे, दि.०१.०९.२०२१ पासून 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद केलेल्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यांत आली होती. 
२. आता, संचालनालयाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयातील, सोबतच्या परिशिष्टातील "अ", "ब", "क", "ड", "इ" व "फ" येथे दर्शविलेली, 
राजपत्रित व अराजपत्रित sel एकूण ५२ अस्थायी पदे, दि.०१.०३.२०२२ पासून 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. परिशिष्ट "अ", "ब", "क" आणि "इ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, 
मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व 
सुरक्षितता, (००) (०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनालय (२२३० ०५२१) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. परिशिष्ट "ड" मधीळ अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, FIST २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ००४ संशोधन व सांख्यिकी (००) (०१) औद्योगिक 
कारणामुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन (२२३० ०४५२) या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


५. परिशिष्ट “फ” मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यळेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


६. पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर 
५२ अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


७. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ येथील दि.२२.०२.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०३२९१३५१३१९७१० 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


y signed by ASHOK 5 MANDE 


ASHOK 5 MAN DE DN: CN — ASHOK § MANDE, C नो 5 


MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.29 13:54:34 +05'30' 


(अशोक मांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत माहितीस्तव, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
२) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
४) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 


१) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: संचालक, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई) 

3) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/ 

नागपूर. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६ 
) 
) 


कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय PHISH: औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 
परिशिष्ट “अ 
राजपत्रित पदे 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व 
सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन”शी संबंधित पदे 


सह पुणे(कार्य-१) (१) 
नाशिक (२) 
धुळे (१) 
कोल्हापूर (१) 
सांगली (१) 
औरंगाबाद (२) 
अकोला (9) 
अमरावती (१) 
नागपूर (२) 
भंडारा (१) 
रत्नागिरी (१) 


अ. पदनाम पदांची | ठिकाण (पदसंख्या) | वेतन मेंट्रीक्स पदनिर्मिती 

क्र. संख्या 

7 अपर संचालक, २ मुंबई (१) एस-२४: शा.नि.उ.ऊ.व oe. 
औद्योगिक सुरक्षा व पुणे (१) ७१,१००-२,११,९०० । क्र.आस्थापना- 90200/ 
आरोग्य (१२६७)/भाग-(१)/ २००४/ 
संचालनालय काम-१, दि.२९/६/२००४ 

२ सह संचालक, २ मुंबई (१) एस-२३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा व वसई (१) ६७,७००-२,०८,७०० । एफडीई- ३२८०/१५९७/ का- 
आरोग्य ६, दि.११/६/१९८१व 
संचालनालय क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ का- 

११, दि.२३/५/१९९७ 

३  ।सह संचालक, रि कल्याण (9) एस-२३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा व ६७,७००-२,०८,७०० । एफडीई-३२९०/५३८४/ का-२, 
आरोग्य दि.१/१/१९९१ व क्र.एफडीई- 
संचालनालय २०९७/ ५५७/ का-११, 
(एम.ए.एच.सेल) दि.२३/५/१९९७ 

४ | उप संचालक, & ठाणे (१) एस-२०: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा व सहसं.पुणे(कार्य-२)(१) | ५६,१००-१,७७,५०० । एफडीई- ३२८०/१५९७/का-६, 
आरोग्य नाशिक (१) दि.११/६/१९८१ व 
संचालनालय नांदेड (१) क्र.एफडीई- १२१४३१/का-३, 

सातारा (१) दि.१३/८/६९ 
अहमदनगर (१ 

५ | उपसंचालक, १८  । कल्याण (१) एस-२०: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सुरक्षा व पालघर (१) ५६,१००-१,७७,५०० । आस्थापना- १०२००/ 
आरोग्य रायगड (१) (१२६७/भाग-(१)/२००४/ 
संचालनालय अपर पुणे(कार्य-३) (१) काम-१, दि.२९/६/२००४ 


अन्वये निर्माण करण्यात 
आलेल्या उपसंचालकांच्या २२ 
पदापैकी ४ पदे शा.नि.उ.ऊ व 
का वि, क्र.औसुवआ-०२१६/ 
प्र.क्र.१५/कामगार-१, 
दि.११/०२/२०२१ अन्वये कमी 
करण्यात आली आहेत. 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 


ig 
AS H O ) K S MAN D E DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = Maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 


INDUSTRY ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.29 13:54:59 +05'30' 


(अशोक मांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 
परिशिष्ट “ब” 
अराजपत्रित पदे 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व 

सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (2230 ०५२१)०१वेतन”ज्ी संबंधित पदे 


अ. कार्यालय पदनाम | पदांची । वेतन मेंट्रीक्स पदनिर्मिती 
क्र. संख्या 
| ओद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वरिष्ठ १ | wee: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र.एफडीई- 
संचालनालय, मुंबई लिपिक २५,५००-८१,१०० | ३२८०/(१५९७ /का-६, दि.११/६/१९८१ 
अन्वये वरिष्ठ लिपिकाची २ पदे 
ब) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वरिष्ठ १ | एस-८: संचालनालयाच्या मुंबई कार्यालयासाठी मंजूर 
संचालनालय, उप संचालक, | लिपिक २५,५००-८१,१०० | करण्यात आली होती. पैकी वरिष्ठ लिपिकाचे 
सोलापूर एक पद aA. उ. ऊ.व का.वि., क्र. 
एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ का-१, 
दि.९/९/२०१४ अन्वये सह संचालक,पुणे 
(कार्य-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात आले 
आहे. त्यानंतर सदर पद उ. ऊ.व का.वि., 
शा.आ.क्र. औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग- 
१)/ कामगार-१, दि.१४/२/२०२२ अन्वये 
उपसंचालक, सोलापूर कार्यालयात 
स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 
२ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य |लघुलेखक| १ | एस-१४: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. आस्थापना- 
संचालनालय, मुंबई निम्नश्रेणी ३८,६००- १०२००/(१२६७/भाग-१/२००४/काम-१ 
१,२२,८०० दि.२९/६/२००४ 
३ |औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | लिपिक १ | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
संचालनालय, सह संचालक, | टंकलेखक १९,९००-६३,२०० | १३२४६/१३०९८७/काम-३, दि.२९/३/१९६५. 
पालघर सदर पद उ. ऊ.व का.वि., शा.आ.क्र. 
औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार- 
१, दि.१४/२/२०२२ अन्वये अपर पुणे 
कार्यालयातून, सह संचालक, पालघर 
कार्यालयात स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 
४ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वाहन | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
संचालनालय, ठाणे चालक १९,९००-६३,२०० | ३२८५/३३८७/काम-६, दि.९/२/१९८५ 
५ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वाहन १ | एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.,क्र.एफडीई- 
संचालनालय, नाशिक चालक १९,९००-६३,२०० | ३२८४/(२९३८)/काम-६, दि.३०/१/१९८४ 
६ ।औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वरिष्ठ १ | एस-८: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.,क्र.एफडीई- 
संचालनालय, कोल्हापूर लिपिक २५,५००-८१,१०० | ३२८०/(१५९७)/काम-६, दि.११/६/१९८१ 
७ । औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वाहन १ । एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
संचालनालय, कोल्हापूर चालक १९,९००-६३,२०० | ३२९०/५३३०/काम-८, दि.७/४/१९९२ 
८ | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक q । एस-१३: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
संचालनालय, औरंगाबाद २३५,४००-१,१२,४००| ३२००/१५९७/काम-६, दि.३/७/१९८१ 
९ |औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | वरिष्ठ १ | एस-८: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
संचालनालय, औरंगाबाद लिपिक २५,५००-८१,१०० | ३२८०/(१५९७)/काम-६, दि.११/६/१९८१ 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
ASHOK S MAN DE DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 
( अशोक ae oy 13:55:13 405'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 
शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 


परिशिष्ट “क” 
रासायनिक कक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ 
कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) 
०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 


दि.२/४/१९८६ 
अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतन Alera 
संख्या 

१ “औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक | एस-२३: 
संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ६७,७००-२,०८,७०० 

२ * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक 1111 एस-२०: 
संचालनालय, कल्याण ५६,१००-१,७७,५०० 

३ * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शां एस-२०: 
संचालनालय, पालघर ५६,१००-१,७७,५०० 

¥ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | अधिक्षक शिंगी प्रस-१३: 
संचालनालय, नागपूर ३५,४००-१,१२,४०० 

4 औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक 1.11 एस-२०: 
संचालनालय, ठाणे ५६,१००-१,७७,५०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

* शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये मुंबई 
कार्यालयातील उप संचालकांची २ पदे सह संचाळक, कल्याण येथे १ व सह संचालक, वसई येथे १ 
अशाप्रकारे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत. वसई कार्यालयातील सदर उप संचालकाचे पद, 
शा.नि.शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.६.२०२१ नुसार सह संचालक, 
पालघर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 

तसेच शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दि.२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात सह संचालकांचे एक पद मंजूर करण्यात आले होते, परंतु 

+ शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.१५/२/२०१२ अन्वये मुंबई 
कार्यालयातील सह संचालकाचे १ पद सह संचालक, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत करण्यात 
आले आहे. 


Digitally signed by ASHOK 5 MANDE 
ASHOK S DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY 
MAN D E AND LABOUR DEPARTMENT. 

Date: 2022.03.29 13:55:28 +05'30' 


(अशोक ATS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय PHI: औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 
परिशिष्ट “ड 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-००४ 
संशोधन व सांख्यिकी -(००)-(०१) औद्योगिक कारणांमुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील 
संशोधन (२२३० ०४५२) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ.क्र. कार्यालय पदनाम | पदांची वेतन AAA पदनिर्मिती 
संख्या 
7 औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ ति Wa: शा.नि.विकास विभाग, क्र. 
आरोग्य लिपिक २५,५००-८१,१०० | एफडीई-१३४७/४८-जे, 
संचालनालय, दि.११/५/१९५६ 
मुंबई 
ASHOK 5 प णा 
MANDE = HAS 
(अशोक मांडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 


परिशिष्ट “इ” 
सुरक्षा कक्षातील ७ पदे 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८१/काम-६, दि. 
२९/११/१९८५, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ काम- 
१, दि. ३१/५/२०११. 

लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ 
वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ.क्र. कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मेंट्रीक्स 
संख्या 

णि मॅऔद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक az एस-२३: 
संचालनालय, पालघर. ६७,७००-२,०८,७०० 

२ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शकी एस-२०: 
संचालनालय, मुंबई. ५६,१००-१,७७,५०० 

३ |* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शती एस-२०: 
संचालनालय, रायगड ५६,१००-१,७७,५०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, दिनांक 
२/४/१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

*शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१/५/२०११ अन्वये * मुंबई 
कार्यालयातील उप संचालकांचे १ पद, सह संचालक, रायगड येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 

Hag कार्यालयातील सह संचाळलकाचे एक पद, शा.नि.शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ- 
०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.६.२०२१ नुसार पालघर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
AS HOK 5 DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY 
MAN D E AND LABOUR DEPARTMENT 

Date: 2022.03.29 13:55:55 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 


परिशिष्ट “फ” 


वैद्यकीय शाखेचे बळकटीकरणासाठीच्या ६ पदांचा तपशील 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९४/सीआर-१६३/काम-११, 
दि.४/१/१९९५ व शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९६/४११/ काम- 


११, दि. ४/६/१९९६. 


लेखाशिर्ष क्र.“के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे 


बळकटीकरण (२२३० ०९८९)” 


अ.क्र कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मॅट्रीक्स 
संख्या 
षी औद्योगिक सुरक्षा व राजपत्रित णं एस-१५: 
आरोग्य संचालनालय, | वरिष्ठ वैज्ञानिक ४१,८००-१,३२,३०० 
मुंबई. अधिकारी 
४ या Se अधिक्षक aa एस-१३: 
२५,४००-१,१२,४०० 
५ जडत वाहन चालक २ एस-६: 
(मुंबई-१) |१९,९००-६३,२०० 
(रायगड-१) 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
ASHOK S MAN DE DN: CN = ASHOK $ MANDE, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2022.03.29 13:56:08 +05'30' 


(अशोक मांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२२/प्र.क्र.६५/कामगार-१, दि. २९ मार्च, २०२२. 
जोडपत्र 


विवरणपत्र “अ” “ब” “क” आणि “इ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 
1 0१-| १- | कामगार 
१०२- | कार्यस्थान परिस्थिती व सुरक्षितता 
(00)(09) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचाळनालय (२२३००५२१) 


विवरणपत्र “ड” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 


| 0१-| १- | कामगार 
००४- | संशोधन व सांख्यिकी 
(00)(09) औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोगव 
धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन 
(२२३००४५२) 


विवरणपत्र “फ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 


| 0प-| १- | कामगार 

०२- | कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता 
(००)(०७) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागांचे 
बळकटीकरण (२२३००९८९) 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
ASHOK S MAN DE DN: CN = ASHOK S MANDE, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND 

LABOUR DEPAR 

Date: 2022.03.29 13:56:21 +05'30' 


(अशोक मांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


